महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-०२२- २२०२४५८५ / २२७९३२३४४ Email ID : gad14.gad-mh @ gov.in 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक:- संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.६०/१४ 
दिनांक ०८ मे, २०२३ ते १९ मे, २०२३ सामान्य प्रशासन विभाग, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- ०३ मे, २०२३. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ मधील प्रशिक्षण.. 
उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२. 
3) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे क्र.31?54॥/२०२३- 
28/PP-GAD Dept/09/2199, दि.२४.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 
8) शासन समक्रमांक दि.२८.०४.२०२३ चे पत्र 


महोदय, 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले 
आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य 
प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-अ करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा काळावधी दोन आठवडे एवढा विहित 
करण्यात आला आहे. 
२. त्यानुसार संदर्भाधीन पत्र क्र.४ अन्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत 
सांदीपनी होमटेळ, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे येथे 
दि.०८.०५.२०२३ ते १९.०५.२०२३ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणासाठी मंत्रालयीन 
विभागातील उप सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे. आता, सदर 
प्रशिक्षणाकरिता खाली नमूद उप सचिव यांचे नामनिर्देशित करण्यात येत आहेत. 


झासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.६०/१४ 


अ.क्र. | श्री/ | नव्याने समाविष्ट केलेल्या | सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी ई-मेलचा 
श्रीमती | उप सचिव यांची नावे क्रमांक 
शि श्री | सचिन हिराभाऊ टेमगिरे । नियोजन विभाग- | ९९६७२२३८८१ sachin.temgire @nic.in 
प्रतिनि 
२ श्री | श्रीनिवास पुंडलिक मवववि ७०५७४२५९६१ 
कोतवाल shrinivas.kotwal @nic.in 
3 | सोमनाथ वसंत पोटरे सा.आ.वि. ९८३३२८५८१९ | somnath.potare @nic.in 
(प्रतिनियुक्ती) 
8 श्री रणजीत आण्णासाहेब Te निर्माण €§ 28030303 | rapatillatukar@ gmail.com 
पाटील विभाग ९९२१२१२१४४ ranjeet.patil @nic.in 
(प्रतिनियुक्ती) 
4 श्री | समधान वसंतराव न.वि.वि. ९८९२९५७७३६ | samadhan.khatkale@nic.in 
खटकाळे 
& श्री । तुषार पितांबर पवार साप्रवि-प्रतिनि । ९८६७२३४०२४ | tppawarl1978 @gmail.com 
tushar021 @rediffmail.com 
9 श्री । प्रशांत विनायकराव ग्राम विकास ९४०३५६५१५२ prashant. patil @nic.in 
पाटील विभाग ९८३३१७३७८३ 
८ श्री । रणधीर दत्तात्रय सुर्यवंशी इमाबकवि- ९९८७३३२८८२ | surywanshird@gmail.cpm 
प्रतिनि 
९ श्रीमती | मंजुषा अतिम कारंडे alate’, ९९६७११७००० | manjusha.karande @nic.in 
रोजगार, 
उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 
ण ० श्री । दीपक fae सार्वजनिक ९८६७७२२९७८ 06९९७१५.७दाता९(७110.11 
आरोग्य विभाग 


३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ अन्वये 
देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक, दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 
४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी उप सचिव यांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 

५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी दि.०७.०५.२०२३ 
रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०८.०५.२०२३ रोजी सकाळी 
९.०० वाजेपर्यंत सांदीपनी ees, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे 
येथे पोहचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्तीच्या आदेशाची एक प्रत सत्र 
संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 
६. नामनिर्देशित अवर सचिव यांनी सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, Aaa, पुणे डॉ. किरण धांडे 
(मो.क्र.९६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, पुणे श्रीमती रुपाली 
धालपे (मो.क्र.9७२१००४२३७ (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.६०/१४ 


७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५०३१९०४३६३४०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by VINAVAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
5. 


4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941 06 
\6ffe1 2c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=M 
BA B RA MA N E 17400451 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D789 
9F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
2023.05.03 19:10:30 +05'30 


(fat. बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१. सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२. संबंधित उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
3. निवडनस्ती कार्या-१४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


